मॉ दुर्गा हकती महिला संस्था, कोंढवा, पुणे 
संचलित किड्स आर किड्स नॅशनल इंग्लिश 
मिडियम स्कूल, क्रिस्टल सेंटर सेकंड फ्लोअर 
कोनार्क पुरमच्या समोर, कोंढवा, पुणे शाळेचे 
भाग्योदय नगर, लेन नं.६, मौजे कोंढवा खुर्द, 
पुणे येथे स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः WAR ३२१९/प्र.क्र.४४२/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ २०१२/(५९/१२) माशि-२, 
दिनांक ३१ जुलै, २०१३. 
संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे यांचे क्र.शिऊसं/प्राथ २०२/पुवि/२०१८/१७६७, 
दिनांक ५ मार्च, २०१९ चे पत्र 
प्रस्तावना :- 


मॉ दुर्गा हकती महिला संस्था, कोंढवा, पुणे संचलित किड्स आर किड्स नॅशनल इंग्लिश 
मिडियम स्कूल, क्रिस्टल सेंटर सेकंड फ्लोअर कोनार्क पुरमच्या समोर, कोंढवा, पुणे या 
स्वयंअर्थसहाय्यित प्राथमिक शाळेचे भाग्योदय नगर, लेन नं.६, मौजे कोंढवा खुर्द, पुणे येथे स्थलांतर 
करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त शाळेचे अपुरी जागा व अपुर्‍या भौतिक सुविधा या कारणास्तव स्थलांतर प्रस्तावित केले 
आहे. सदर Mod वर नमूद ठिकाणी केलेल्या स्थलांतरास खालील अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात 
येत आहे. :- 
(१ सदर शाळेची सरल ऑनलाईन माहिती भरल्याबाबत व यु-डायस क्रमांक प्राप्त केल्याबाबत 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, पुणे यांनी खात्री करण्यात यावी. 
(२) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
(२) शासनाकडून झाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवऱ्यक राहील. 
(३) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 
(8) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 
(५) सदर झाळा इंग्रजी माध्यमाची स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावरील असल्याने त्यामध्ये कार्यरत शिक्षक/ 


शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण दायित्व संस्थेवर राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२१९/प्र.क्र.४४२/एसएम-१ 
(६) सदरहू स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे asa 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार झासनास राहतील. 
२. वरील अट क्रमांक (१) ची पूर्तता झाल्यावर, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे 
यांनी सदर शाळेच्या WSR मान्यता देण्याबाबत ४ आठवडयात पुढील कार्यवाही करावी व 
केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९२०२१०७३२६७२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 


Md bd DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 
Pp fa Vi al Raj a fa mM Education And Sports, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed1ed4f 


M U Nn d h e Afce865eda3495969f77d97c89a, cn=Pravin Rajaram 
Mundhe 


Date: 2019.09.21 09:55:45 +05'30" 


(प्रविण मुंढे ) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, पुणे 
अध्यक्ष/ सचिव, AT दुर्गा शक्‍ती महिला संस्था, कोंढवा, पुणे 
५. निवडनस्ती ( एसएम-१). 


०८ WwW A -O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


